नविन मंत्रीमंडळात समावेश झालेल्या 
मा.मंत्री महोदयांना कार्यालयीन दालनाचे 
वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/भाग-७/२०२२/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/२०२२/२२, दिनांक २४.८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन दिनांक २४.८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये श्री. संजय राठोड, मा. मंत्री (अन्न व औषध 
प्रशासन) यांना मंत्रालय मुख्य इमारत, पहिला मजला, दालन क्र. १०३(उत्तर Moe दालन वाटप करण्यात 


आले होते. मा. मंत्री महोदयांना वाटप केलेल्या दालनामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. मा. मंत्री महोदयांचे नाव यापूर्वी वाटप करण्यात नव्याने वाटप करण्यात 
आलेले दालन आलेले दालन 
a मा. श्री. संजय राठोड, मंत्रालय मुख्य इमारत, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मंत्री पहिला मजला, पहिला मजला, 
दालन क्र. १०३(उत्तर बाजू  । दालन क्र. १०२(मध्य बाजू) 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२८१२०७३५८४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आदेशानुसार Digitally signed by SUVARNA GANESH GAWDE 
S UVA R N A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra 
25.4. 76०707९ 
EFFC2A085C4346EF93DD68333741 DFA82FEDS991 


4681eel ud 
serialNumber=07C579538500B8975CCC3AD7E231B775BF3CCCF9649AB7E2 
99CD82DCBE6A25C8, cn=SUVARNA GANESH GAWDE 


(सु. ग. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य. 

विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc 40 A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२२/प्र.क्र.५०/भाग-७/२०२२/२२, 


७. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१(आस्था)/का.२१ रोख/का.२४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रश्ा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२. सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. कार्यकारी अभियंता इलाखा शहर (सा.बां)विभाग, बांधकाम भवन ,दुसरा मजला ,२५ मर्झबान 
पात्रावाला रोड, फोर्ट, मुंबई-४००००१ 

१५. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

१६. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (स्थापत्य) सा.बां.मंत्रालय आवार,मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 

१७. शाखा अभियंता, मंत्रालय शाखा (विद्युत) सा.बां.मंत्रालय आवार, मुंबई, मुंबई-४०००३२. 

१८.उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्राळय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

१९. दूरध्वनी चालिका, महानगर टेलिफोन निगम लि., मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, 
मुंबई-३२. 

२०. मुख्य दारवान, मंत्रालय मुख्य / विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१. अग्निशमन दल, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२२. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


